सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१) लेखाशीर्षांतर्गत 
अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२. 


वाचा:- 
_ १) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/२२/२०-२१,दि. २७.४.२०२१ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७.५.२०२१ 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/७५/२१-२२,दि. १७.६.२०२१ 
६) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२१ 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/असं/प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०,दि. ६.८.२०२१ 
८) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १२.१०.२०२१. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१. 
१०) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. ३.०२.२०२२. 
११) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १७.०३.२०२२. 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/असं/प्र.क्र.१७/२०२१-२२/७०७,दि. २८.०३.२०२२. 
१३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून साजरा करण्यात येतो. या 
कालावधीत वनीकरणासाठी लोकांना वृक्ष लागवडीसाठी उद्युक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत 
सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येतो. 


२. सदर योजनेसाठी मागणी क्र. सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (११)(३४) वन महोत्सव 
(२४०६ ८५५१) या लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२१-२२ करिता खालीलप्रमाणे नियतव्यय अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


(रु. लाखात) 
वनमहोत्सव मजूरी । पुरवठावसामग्री | जाहिरातव एकूण 
प्रसिध्दी 
अर्थसंकल्पीय निधी ४९७.९५ ४९७.९५ ४.१० १०००.०० 


३. वित्त विभागाच्या दि. १७.०३.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ चे सुधारित 
अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार वनमहोत्सव या 
योजनेंतर्गत (२४०६ ८५५१) या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित निधी व वित्त 


विभागाने सुधारित अंदाजानुसार वितरणासाठी उपलब्ध केलेल्या निधीची माहीती खालीलप्रमाणे आहे :- 


योजनेचे नाव । सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पीय | WA २०२१-२२ करिता सुधारित अंदाजानुसार 
निधी (रु.लक्ष) (RE) उपलब्ध निधी (रु.लक्ष) 
वनमहोत्सव ०२- मजूरी ४९७.९५ ०२- मजूरी ४७३.०० 
२४०६ ८५५१ २१- पुरवठा व ४९७.९५ २१- पुरवठा व ३७३.५० 
सामग्री सामग्री 
२६- जाहिरात व ४.१० २६- जाहिरात व २.०० 
प्रसिध्दी प्रसिध्दी 
एकूण १०००.०० एकूण ८४८.५० 


४. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१) योजनेंतर्गत या विभागामार्फत 


खालील शासन निर्णयांन्वये निधी वितरीत करण्यात आळेला आहे. 


(रू. लाखात) 
योजनेचे नाव शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आलेला निधी 
०२- मजूरी २१-पूरवठा व सामग्री एकूण 
एकंदर 
दि. ०७.०५.२१ |दि. ६.०७.२१ दि. 92.90.29 | दि. दि. ६.०७.२१ | दि. 
२८.०३.२०२२ १२.१०.२१ 
वनमहोत्सव 
२४०६ ८५५१ २४.८९ ४९.८० १३२.०० | २६६.३१ ४९.७९ ४३.५० 
एकूण ४७३.०० ९३.२९ ५६६.२९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


प. वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१) या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने 
सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध करुन दिलेला निधी आणि या विभागाने वितरीत केलेला निधी विचारात घेता 
शिल्लक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१) योजनेंतर्गत वरील परिच्छेदात नमूद 
केल्यानुसार वितरीत करण्यात आलेला निधी व सुधारित अंदाजानुसार शिल्लक निधी खालीलप्रमाणे आहे. 


योजनेचे नाव | सन २०२१-२२ करिता सुधारित | विभागाने शिल्लक निधी 
अंदाजानुसार (RE) उपलब्ध निधी| वितरीत (रु. लक्ष) 
(रु.लक्ष) केलेला निधी 
(रु. लक्ष) 

वनमहोत्सव ०२- मजूरी ४७३.०० ४७३.०० | 00 
२४०६ ८५५१ | २१-पुरवठाव | ३७३.५० ९३:२९ २८०.२१ 

सामग्री 

२६- जाहिरात व २.०० aa 2.00 
प्रसिध्दी 
एकूण ८४८.५० ५६६.२९ २८२.२१ 


२. त्यानुसार “वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१)” या योजनेंतर्गत या लेखाशिर्षाखाली सुधारित अंदाजानुसार 
शिल्लक असलेल्या निधीपैकी २१- पूरवठा व सामग्री या उद्दिष्टांतर्गत रु. २८०.२१ लक्ष व २६- जाहिरात व 
प्रसिध्दी या उद्दिष्टांतर्गत रु. २.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत 
सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा 
घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार 
नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


५. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळता केला नसल्याची खात्री करावी. 


६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या 
तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या 
खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


८. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 

राज्य योजनेंतर्गत योजना (११)(३४) वनमहोत्सव योजनंतर्गत (राज्य) (२४०६ ८५५१). 

०२- मजूरी, २१- पुरवठा व सामग्री 


र. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ./१३५/व्यय-१० 
दि. 30.03.2022 अन्वये प्राप्त सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०२००२२०६८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=Personal, 

R A V | K | R A N pseudonym=bb348b74c34d5cdc104457bb077cbbab2753fda996 
13688793f8ffb2d4595af5, 
2.5.4.20=d399ba42648ff6007bc88b201ae47aa7d8a80a09e22cffd 
4c08887e4e01ce080, postalCode=416519, st=MAHARASHTRA, 

S A B AJ | G O V E KA R serialNumber=b752370b557d0a3e58b4b069230bc54f6a13d0479 
8d2ee7a3f1c7dcc5655271c, cn=RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


(ST. रविकिरण गोवैकर) 


मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त). 

५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६वृत्त) 


Cc “७० A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा// उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११ 


oN ७ m& 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


